संत गजानन सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
(म), शेगांव जिल्हा बुलडाणा या संस्थेचे 
जादा क्षेत्र गहाणमुक्त करून इतरांना 
हस्तांतरण/विक्री करण्यास परवानगी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार ,पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.घबांक ३२२१/प्र.क्र.२५०/१९-स, 
न्यु इंडीया SANT बिल्डींग, ३ रा मजला, 
बॅक ऑफ इंडीया समोर, एम.जी. रोड, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : ०६ जुलै, २०२१ 


संदर्भ -: १) संस्थेचा कर्ज प्रस्ताव पत्र दि. ४.२.२००६ 
२) शासन निर्णय क्रं एचएसजी३२०७/प्र.क्र३६०/पहिला/१८-स दि. १७.१२.२००७ 
३) संस्थेचा प्रस्ताव दि. २१.०१.२०२१ 
४) सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. शोगाव या कार्यालयाचा 
दि.४.२.२०२१ चा अहवाल. 


प्रस्तावना:- 

संत गजानन सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म.), शेगाव, जिल्हा बुलडाणा या गृहनिर्माण 
संस्थेने ६६ सभासदांकरीता कर्ज प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यापैकी फक्त २२ पात्र 
सभासदांना शासनाने कर्ज मंजूर केळे आहे. उर्वरीत ४४ सभासदांना कर्ज मंजूर करण्यात 
आलेले नाही. या योजनेच्या नियमानुसार संस्थेच्या मालकीची मौजे शोगाव येथील संपूर्ण 
मालमत्ता शोत सर्व्हे नं. ३२३/३ मधील प्लॉट क्र. ३१ ते ३५, ३७ ते ४४ व ४६ ते ५४ असे एकूण २२ 
प्लॉट्सचे एकूण क्षेत्र ३९२६.९९ चौ.मी. इतका भुखंड व त्यावरील नियोजित बांधकामसह 
शासनाकडे क्र. २६१, दि. १७.०१.२००८ अन्वये गहाणखत केले आहे. 

कर्ज मंजूर झालेल्या २२ सभासदांच्या घरांचे बांधकाम प्लॉट क्र. ४९ ते ५४ या ६ 
प्लॉट्सवरील १०३९.५० चौ.मी. क्षेत्रावर झाले आहे. संस्थेच्या ज्या सभासदांना कर्ज मंजूर 
झालेले नाही, sen सभासदांचे उर्वरीत १६ प्लॉट्स TEU करून इतरांना 
हस्तांतरीत/विक्री करण्यास परवानगी देण्याची विनंती संस्थेने ठरावाद्वारे केली आहे. संस्थेच्या 
या विनंतीस मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सहाय्यक निबंधक, सहकारी 
संस्था, ता. शेगाव जिल्हा बुलडाणा या कार्यालयाकडून प्राप्त अहवाल तसेच प्रमाणित 
लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, नाशिक यांनी दिलेल्या संस्थेच्या सन २०१९-२० च्या 
लेखापरिक्षण अहवालाच्या आधारे शासन पुढीलप्रमाणे आदेडा देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः घबांक ३२२१/प्र.क्र.२५०/१९-स, 


शासन निर्णय: 

संत गजानन सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म.), शेगाव, जिल्हा बुलडाणा या संस्थेच्या ४४ 
गैरकर्जदार सभासदांचे बांधकाम विरहीत क्षेत्र मौजे होगाव येथील शोत सर्व्हे नं. ३२३/३ मधील 
प्लॉट क्र. ३१ ते ३५, ३७ ते ४४ व ४६ ते ४८ असे एकूण १६ प्लॉट्सचे एकूण क्षेत्र २८८७.४९ 
चौ.मी. इतका भुखंड गहाणखतातून वगळण्यात येत आहे. 
२ या योजने अंतर्गत भविष्यात संत गजानन संस्थेस शासनाकडून घरबांधणी कर्ज मंजूर 
केले जाणार नाही, या अटीस अधिन राहून, गहाणखतातून वगळण्यात आलेले उपरोक्त प्लॉट्स 
इतरांना हस्तांतरण/विक्री करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२१०७०७११३६१०३३०२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


iar 
‘ou=COOPERATION MARKETING 


Shinde Rahul — : 

Chandrashekhar 
(राहुल शिंदे) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 

१. विभागीय आयुक्‍त अमरावती विभाग, अमरावती 

२. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा 

३. दुय्यम निबंधक, श्रेणी- 9, शेगांव, जिल्हा बुलडाणा 

४. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा 

६. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. शोगाव जिल्हा बुलडाणा 

७. अध्यक्ष, संत गजानन सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म.), शेगाव जिल्हा बुलडाणा 
८. निवड नस्ती, १९-स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


